वन विभागातील विभागीय वन 
अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 


विनंती बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
शासन आदेशा क्रमांक : एमएफएस-०६.२३/प्र.क्र.११७/फ-८ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२४ 


शासन Beat :- 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने विभागीय वन अधिकारी, गट-अ (वरीष्ठ श्रेणी) संवर्गामधील 


अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण बदलीने पदस्थापनेचे पद व शरा 
केलेले पद व ठिकाण ठिकाण 

al 2 3 शिका 

ष्‌ श्री.सुजीत नामदेव नेवसे, विभागीय | विभागीय व्यवस्थापक, वन रिक्‍त पदी 
वन अधिकारी, सामाजिक प्रकल्प विभाग, महाराष्ट्र वन 
वनीकरण विभाग, जालना विकास महामंडळ, पश्चिम 

नाशिक (प्रतिनियुक्तीने) 

२ | श्री.अमोल पांडूरंग थोरात, विभागीय वन अधिकारी, योजना, | रिक्‍त पदी 
विभागीय वन अधिकारी, संशोधन, | पुणे 
पुणे 

3. | श्रीमती गिरीजा नरेंद्र देसाई, विभागीय वन अधिकारी (श्री.दिपक 
विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक | (प्रादेशिक), चिपळूण वनविभाग । खाडे यांच्या 
वनीकरण विभाग, रत्नागिरी स्थित रत्नागिरी बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदी) 

४ | श्री.दिपक पोपटराव खाडे, विभागीय वन अधिकारी रिक्‍त पदी 
विभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक), | (कांदळवन), मुंबई 
चिपळूण, वनविभाग स्थित 
रत्नागिरी. 

२. सद२. २. सदर नियुक्ती / पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास नियंत्रक 


अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, 


संबंधित अधिकाऱ्याला नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास 
कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर STS, याबाबत 


संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास त्वरीत कळवावे. 


३. संबंधित अधिकाऱ्याला शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा 
मंजूर करु नये. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम - ३० (सी) 
नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज 
स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधित अधिकाऱ्याला मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच 
देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज 
पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


४. सदरहू बदली आदेशानुसार संबधित अधिकारी तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर 
न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही 
कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारे 
असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, 
याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

ष्‌. सदर शासन आदेठा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०३१६१४०८४८०४१९ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHAGWAN MARUTI SAWANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8ee89eb0aec64f8bcObdf8d85ddb4706d35abd8b73c618e 
114ee98d5c9ecf57b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


MARUTI SAWANT उण माकणी 
(भगवान सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
२) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, नागपूर 

८) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

९) मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक (सर्व) 

१०) महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/ 
नागपूर 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्वी 

१२) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३) संबंधित अधिकारी (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत) 

१४ निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


